येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील 
कारखाना विभागाचे स्वीय प्रपंजी लेखे 
खाते क्र. ४७६ पूर्ववत सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०४१६/प्र.क्र.१०६/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०१६ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. जेएलडी ३२९०/३१/(१८५)/पीआरएस १, दिनांक २७ 
सप्टेंबर,१९९५ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
कारखाना/स्वीय प्रलेखा/८४५३/कक्ष-१०, दिनांक १७.८.२०१५ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये महाळेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) व वित्त विभाग 
यांच्या सहमतीने कारागृह विभागात स्वीय प्रपंजी लेखा पध्दती सुरु करण्यास मान्यता देण्यात 
आली होती. तथापि, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह कारखाना विभागाचे स्वीय प्रपंजी ळेख्यामध्ये सन 
२०१० पासून कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार न केल्यामुळे कोषागार अधिकारी, पुणे यांच्या 
विनंतीवरुन महालेखापाल, मुंबई यांनी सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खाते क्र. ४७६ हे बंद केले होते. 
सदर लेखे पूर्ववत सुरु करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे, 
त्यानुसार सदर स्वीय प्रपंजी खाते पूर्ववत चाळू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथील कारखाना विभागाचे स्वीय प्रपंजी लेखे खाते क्र. 
४७६ शासन निर्णय दिनांक २७ सप्टेंबर,१९९५ मधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम ठेऊन, तसेच, 
महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ च्या नियम ४९५ परि.३ मध्ये नमूद नियमांच्या पूर्ततेच्या अधीन 
पूर्ववत सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४/कोषा प्र.५ 
दि.१९.७.२०१६ तसेच महालेखापाळ ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे 
3 .TM/Ch.2/UOR/Home Department/209§-90/824 दिनांक १८.८.२०१६ च्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०४१६/प्र.क्र.१०६/तुरुंग-२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८२९१२५७२०९५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 

Pp fa b h a ka | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae 


481c2dc55f48d889691ffa9939a, cn=Prabhaki 
AtMmaram Sankhe 2erciserrrerse coterie 


Date: 2016.08.29 12:58:50 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ मुंबई, 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), HERTS - १ मुंबई, 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय), पुणे, 
७) अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
९) अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम)/(व्यय ८)/कोषा प्र. ५, मंत्रालय,मुंबई-३२, 


१०) उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
११) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


